पशुसंवर्धन विभागातील गट- अ मधील 
अधिका-यांच्या बदल्यांचे अधिकार 
प्रत्यर्षित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र: पसंप्र-२०१४/प्र.क्र.४१२ /पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ जून, २०१९ 


वाचा:- १. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 

पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 

२. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एस.आर.व्ही-२०१४/व्हीआयपी 
२८४/प्र.क्र.३६२/१२, दि.२६.११.२०१४ 

३. शासन निर्णय, कृषी व पदुम विभाग क्र./ पसंप्र-२०१४/प्र.क्र.४१२/पदुम-१, 
दि. ३०.१२.२०१४ 

४. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एस आर व्ही-२०१४/मुस-३४/ 
प्र.क्र.३७९/१२, दि. २९.०५.२०१५ 

५. शासन निर्णय, कृषी व पदुम विभाग क्र. पसंप्र-२०१४/प्र.क्र.४१२/पदुम-१, 
दि.१५.०६.२०१८ 


शासन परिपत्रक:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ च्या कलम ६ मधील परंतुक २ व कलम ७ नुसार पशुसंवर्धन विभागामधील 
गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिका-यांची बदली करण्याचे अधिकार वाचा अ.क्र.४ दि.१५.०६.२०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये यापूर्वी प्रत्यार्पित करण्यात आले होते. आता मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने सदर शासन 
आदेशातील अ.क्र. २ येथे नमूद वेतनश्रेणीतील अधिका-यांच्या बदल्या करण्याच्या अधिकारामध्ये सुधारणा 
करण्यात येत असून आता अ.क्र. २ येथे नमूद वेतनश्रेणीतील अधिका-यांची बदली करण्याचे अधिकार wat सन- 
२०१९ या वर्षापुरते खालीलप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यात येत आहेत:- 


सहाव्या वेतन आयोगातील | महाराष्ट्र शासकीय | बदली करण्याचा | बदल्यांचे अधिकार 
वेतनश्रेणीनुसार गट. कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित | वापरण्याचा कालावधी 
विनियमन अधिनियम | करुन निश्चित 
२००५ मधील | करण्यात आलेले 
तरतूदीनुसार सक्षम | सक्षम प्राधिकारी 
प्राधिकारी. 
२. ३. fF ६४. | 
वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड मा. मंत्री (पदुम) मा. मंत्री (पदुम) नियतकालिक 
पे ५४०० ते ७६०० पर्यन्त 
वेतनगट असलेले गट "अ 
मधील सर्व अधिकारी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पसंप्र-२०१४/प्र.क्र.४१२ /पदुम-१ 


२. वरीलप्रमाणे बदल्यांचे अधिकार प्रत्यर्पित करण्यात आलेल्या सक्षम प्राधिका-यांनी त्यांच्या अधिकार कक्षेत 
अंतर्भूत असलेल्या वेतनश्रेणीतील अधिका-यांच्या अनियतकालिक बदल्या करताना एक टप्पा वरिष्ठ असणा-या 
सक्षम प्राधिकारी यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


3. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०६०११४२८१२१८०१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VIJAY KARBHARI : 
CHAUDHARI 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. विरोधी पक्षनेते (विधानसभा) महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेते (विधान परिषद) महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. आयुक्त WRI, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
qo. सर्व प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सहआयुक्त 
११. सर्व जिल्हा Waa उपआयुक्त 
१२. सर्व जिल्हा प्नुसंवर्धन अधिकारी 
१३. निवडनस्ती (पदुम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


